we Ufa पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः GAT १११६/प्र.क्र.५२/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०३.०९.२०२० 
संदर्भ :- सा.प्र.वि. आदेश क्र.ससप-१११६/प्र.क्र.५२/१४, दि.२२.०६.२०२० 
आदेशा 
सह सचिव पदावरील नियमित पदोन्नतीसाठीच्या सन २०१५-१६ च्या निवडसूचीवर पात्र ठरलेल्या 
श्री.श.मा.साठे यांना संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये सह सचिव पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली आहे. आता, 
श्री.श.मा.साठे, सह सचिव यांची पदोन्नती नियमित करण्यात येत असून त्यांना दि.०१.०४.२०१६ हा सह सचिव 


पदावरील नियमित पदोन्नतीचा दिनांक देण्यात येत आहे. 


२.  श्री.श.मा.साठे, सह सचिव यांनी त्यांच्या वेतन निश्चितीसंबंधीचा विकल्प या आदेशाच्या दिनांकापासून एक 
महिन्याच्या आत द्यावा. अशा प्रकारचा विकल्प न दिल्यास त्यांची वेतन निश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम 


१९८१ मधील नियम ११ (9) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन केळी जाईल. 


3. श्री.श.मा.साठे, सह सचिव यांना सह सचिव पदावरील नियमित पदोन्नतीचा दिनांक हा मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ व विशेष अनुमती याचिका 
क्र.२५१८१/२०१८ होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


v. सदर शासन SST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००९०३१३०९१५३५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


° . ig 
Nn Nn B h | m i DN: c=! ment of Maharashtra, ou=General Administration 

Depai 

2.5.4. 


it, postalCode=400032, st=Mal 
a72725a47b4f0, 


harashtra, 
5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled41adas 


Gurav पया 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३) अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
४) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव - उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
५) सह/उप सचिव (आस्थापना) - उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
६) श्री.श.मा.साठे, सह सचिव (विभागामार्फत) 
) 


निवड नस्ती कार्या.१४ 


S 


